महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक:व्यशिअ-२०१८/(प्र.क्र.३५)/व्यशि-१ 
कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड 
मंत्रालय, विस्तार भवन, मुंबई-३२ 
दिनांक: २५ जानेवारी, २०१९. 


संदर्भ:- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 
कतव्ये पार पाडतांना sara विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५. 
२) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/२०१८/ 
ब.प्र./७७, दि.१९.५.२०१८. 
३) शासनाचे समक्रमांकित दि.२९.०६.२०१८ रोजीचे शासन आदेश. 
४) संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/२०१८/ 
प्र.क्र/७७, दि.९.१०.२०१८. 


आदेशा 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडतांना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (३) व ४ (४) (दोन) मधील 
तरतुदीनुसार व सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मान्यतेने व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) रु.९३००-३४८००/- ग्रेड पे रु.४८००/- या 
वेतनश्रेणीतील प्राचार्य/उपप्राचार्य, औ.प्र.संस्था, मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, 
सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार या संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या सन २०१८ मधील नियतकालीक 
बदल्यांचे आदेशा संदर्भाधीन क्र.३ येथील आदेशान्वये निर्गमित करण्यात आले होते. 

तथापि, संचालक,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण 
संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी त्यांच्या संदर्भाधीन क्र.४ येथील पत्रान्वये संदर्भाधीन 
क्र.३ येथील आदेशातील अ.क्र.१७ येथील श्री. व्ही. आर. पडोळे, प्राचार्य, औ. प्र. संस्था, नेर, 
जि. यवतमाळ यांची बदलीने पदस्थापना मुख्याध्यापक, जि. प. बहु. मा.शाळा आगरकर 
विद्यालय, अकोला, जि. अकोला येथे दर्शविण्यात आल्याचे नमूद करुन, सदरचे संस्था ही बंद 
अवस्थेत असून, तेथील विद्यार्थ्यांचे प्रवेश निरंक असून, सर्व कर्मचाऱ्यांचे इतर ठिकाणी 
समायोजन केले असून, कोणीही कर्मचारी/ अधिकारी त्या संस्थेत कार्यरत नसल्याने, श्री.पडोळे 
यांच्या पदस्थापनेत योग्य ते दुरुस्ती आदेशा निर्गमित होणेबाबत संचालनालयाने शासनास 
विनंती केळी होती. आता, संचालनालयाने केलेल्या विनंतीनुसार श्री.पडोळे यांच्या सन २०१८ 
च्या नियतकालीक बदलीमध्ये खालील तक्त्यामध्ये स्तंभ क्र.४ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे अंशात: 
बदल करण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः व्यशिअ-२०१८/(प्र.क्र.३५)/व्यशि-१ 


अ.क्र. | अधिकाऱ्याचे नाव व | दि.२९.६.२०१८ दि.२९.६.२०१८ रोजीच्या बदली 
सध्या कार्यरत | रोजीच्या आदेशान्वये | आदेशामध्ये अंशात: बदलीचे ठिकाण. 
असलेली करण्यात आलेले 
संस्था/कार्यालय | बदलीचे ठिकाण. 


ae २ ३ शिका 

7 श्री.व्ही.आर.पडोळे, मुख्याध्यापक, मुख्याध्यापक, 
प्राचार्य, औ. जि. प. बहु. मा.शाळा | शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा/केंद्र, 
प्र.संस्था, नेर, आगरकर विद्यालय, अचलपूर, जि.अमरावती. 


जि.यवतमाळ. अकोला, जि. अकोला. 


२. सदरहू अधिकाऱ्यांना शासनाच्या प्रचलित नियमानुसार पदग्रहण अवधी व प्रवास भत्ता 
अनुज्ञेय राहील. 

३. बदली झालेल्या अधिकाऱ्यांची रजा शासनाच्या परवानगी शिवाय मंजूर करण्यात येऊ 
नये. 

४. सदर AST तात्काळ अंमलात आणावेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना बदली केलेल्या 
ठिकाणी हजर होण्यासाठी विभाग प्रमुख यांनी तात्काळ कार्यमुक्त करावे व केलेल्या 
कार्यवाहीचा अनुपालन अहवाल शासनास त्वरीत सादर करावा. 

ष्‌. सदर आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून, त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०१९०१२५१७०३५८०३०३ हा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
° Digitally signed by Dr Manish Sheshrao Milke 
Dr.Manish ee 
st=Mahai , 
क 2.5.4.20=1 1 6b8d4fe32ec9c9f76988 1 0f585f3247dF16981777aa4a59 
Sheshrao Milke कळमना 


(डॉ.मनिष शो. मिलके) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण,व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 

२) सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, अमरावती 
(संचालकांमार्फत) 

3) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -२, नागपूर. (संचालकांमार्फत) 

४) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर. (संचालकांमार्फत) 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व संबंधितांना संचाळकांमार्फत) 

६) संबंधित अधिकारी ( संचालकांमार्फत) 

७) सर्व संबंधित कार्याळय/संस्था (संचालकांमार्फत) 

८) मा.मंत्री (कौडल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२. 

९) मा.राज्यमंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता ) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१०) निवडनस्ती (व्यशि-१) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


